रस्ते विकास योजना 2029-2089 तयार 
करणेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
समितीत अंदत:बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ डिसेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/ रेखाचित्र शाखा/ रवियो२०२१-४१/१९४८, दि.०७/१०/२०२०. 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक १२/११/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ही संपुष्टात आली असल्याने त्यापुढील सन २०२१- 
२०४१ हया २० वर्षासाठी रस्ते विकास योजना तयार करणेसाठी संदर्भाधिन क्रमांक (२) अन्वये 
समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या कार्यकारणीमध्ये झालेल्या प्रासंगिक 
बदलामुळे समिती मध्ये अंशत: बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


प्रस्तावित सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना पूर्ण करण्यासाठी दि.१२/११/२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये अंशत: बदल करणे आवश्‍यक 
आहे. याकरीता सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या 
समितीत खालीलप्रमाणे अंशात: बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पद 

Ea मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण अध्यक्ष 

२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे सह अध्यक्ष 

3. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद सदस्य 

४. उप सचिव (रस्ते) सदस्य 

षु. अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, ठाणे सदस्य 

६. अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, धुळे सदस्य 

छ. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, क्र.२ ठाणे सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९६/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२७१६२४३७३४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार. 


GANPAT SANDIPAN © 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
२) उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
3) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
) 
) 
) 


४) सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 
५) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


